अर्थसंकल्पिय अनुदान 2092-2098 

“२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ,१९६जिल्हा परिषद/ 
पंचायत संस्थांना सहाय्य - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम १९६१, याच्या कलम १८३ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने- 
(स्थानिक aa) (०१)(०७)नियमित आस्थापनेवरील 
रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारीवर्ग (२२१५१९१४)” 
मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११७/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १० ऑगस्ट, २०१८ 

वाचा :- 

१. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक 2 एप्रिल,२०१८ 

२. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११७/पापु-२३, दि. १३ एप्रिल, २०१८ 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या नियमित आस्थापनेवरील 
रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग यांचे वेतन खर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ 
“२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य (जिल्हा स्तर) (०१) 
जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने-(स्थानिक क्षेत्री (०१)(०७) 
नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग (२२१५ १९१४)” या लेखाशिर्षाखाली 
वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी रुपये ८,७६,५६,०००/-(अक्षरी रुपये 
आठ कोटी PASTY लाख छपन्न हजार फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. 


a वित्त विभागाने सन 2096-2098 करीता सदर तरतूदीपैकी ७० % निधी अर्थसंकल्पीय 
प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर तरतूदीपैकी जिल्हा परिषदांना माहे एप्रिल, २०१८ ते 
जून, २०१८या तीन महिन्यांकरीता ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) साठी एकूण रुपये १,८०,५०,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी ऐंशी लाख पन्नास हजार फक्त) इतके अनुदान वाचा मधील अनुक्रमांक २ च्या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आले आहे. आता संबंधित जिल्हा परिषदांनी उपरोक्‍त 
लेखाशिर्षांतर्गत केलेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेऊन माहे जुले, २०१८ ते डिसेंबर, २०१८ या सहा 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११७/पापु-२२३ 


महिन्यांकरीता ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकामधीळ विहित अटी व शतींची पूर्तता 
करणा-या जिल्हा परिषदांना उपरोक्‍त लेखाशिर्षातर्गत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) निधी वितरित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या नियमित आस्थापनेवरील 
रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारी वर्ग यांचे वेतन व वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी सन २०१८-१९ या 
वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 
(जिल्हा स्तर) (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने-(स्थानिक 
क्षेत्री (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारीवर्ग (२२१५ १९१४ ”“या 
ळेखाशिर्षाखाळी ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाळी रुपये २,३०,००,०००/- व ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली रुपये २,४०,०००/- असे एकूण रुपये (अक्षरी रुपये दोन 
कोटी तीस लाख फक्त ) इतके अनुदान पुढीलप्रमाणे संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


अ. | जिल्हयाचे | सन २०१८-१९ सन २०१८-१९ सन २०१८-१९ या शासन निर्णयान्वये 
क्र. | नाव करीता लेखाशिर्ष करीता लेखाशिर्ष | करीता लेखाशिर्ष | लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 
२२१५१९१४ खाली । २२१५१९१४ खाली २२१५१९१४ खाली वितरीत करण्यात 
वितरीत करण्यात । वितरीत करण्यात येत | खाली वितरीत येत असलेले वेतन 
येत असलेले वेतन असलेले वेतनेतर करण्यात येत अनुदान (अक्षरी रुपये) 
अनुदान अनुदान असलेले एकूण 
(३६,सहायक अनुदाने | (३१,सहायक अनुदाने | अनुदान (३५४ 
(वेतन) (वेतनेतर) 
Rage | ? 2 & 4 रद 
| ठाणे ३०००००० ४०००० ३०४०००० | रूपये तीस लाख चाळीस 
हजार फक्त 
२ | पालघर ५०००००० १००००० ५१००००० रूपये एक्कावन्न लाख 
फक्त 
३ । रत्नागिरी १००००००० ५०००० १००५०००० | रूपये एक कोटी पन्नास 
हजार फक्त 
ie सातारा २५०००० ee २५०००० | रुपये दोन लाख पन्नास 
हजार फक्त 
५ | सांगली ३२००००० na ३२००००० | रुपये बत्तीस लाख 
फक्त 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११७/पापु-२२३ 


अ. | जिल्हयाचे | सन २०१८-१९ सन २०१८-१९ सन २०१८-१९ या शासन निर्णयान्वये 
क्र.। नाव करीता लेखाशिर्ष करीता लेखाशिर्ष | करीता लेखाशिर्ष | लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 
२२१५१९१४ खाली | २२१५१९१४ खाली २२१५१९१४ खाली वितरीत करण्यात 
वितरीत करण्यात । वितरीत करण्यात येत | खाली वितरीत येत असलेले वेतन 
येत असलेले वेतन | असलेले वेतनेतर करण्यात येत अनुदान (अक्षरी रुपये) 
अनुदान अनुदान असलेले एकूण 
(३६,सहायक अनुदाने | (३१,सहायक अनुदाने | अनुदान (3+¥) 
(वेतन) (वेतनेतर) 
६ | कोल्हापूर ५५०००० 1 0| ५५०००० | रूपये पाच लाख पन्नास 
हजार फक्त 
शि यवतमाळ १०००००० ५०००० १०५०००० रूपये दहा लाख पन्नास 
हजार फक्त 
एकूण २३०००००० २४०००० २३२४०००० | रूपये दोन कोटी बत्तीस 
लाख चाळीस हजार फक्त 


उपरोक्त लेखाशीर्षांतर्गत सन २०१७-१८ चा अखर्चित निधी शासनास जमा करण्याच्या अधीन सदर 
निधी वितरीत करण्यात येत असून, अखर्चित निधी शासनास जमा केल्याशिवाय उपरोक्‍त निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यात येऊ नये. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. वितरीत करण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार 
नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या 
प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. शासनाद्वारे देण्यात 
येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ८05 द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. 
कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline Tad वितरीत करण्यात 
येऊ नये. 


र: सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. 


8. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 

क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 

(जिल्हा स्तर) (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 

समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने-(स्थानिक 

क्षेत्र (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा कर्मचारीवर्ग (२२१५ १९१४)” 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१८/प्र.क्र.११७/पापु-२२३ 


३६, सहायक अनुदाने (वेतन) व ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


प्‌. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २ एप्रिल, 
२०१८ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शतींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१०१०४२२८७७२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Balasaheb 8 Hajare 

B a | a S a h eC b DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Water Supply and Sanitation Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940 


BHajare eee 
बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, 
यवतमाळ 
४. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, 
कोल्हापूर, यवतमाळ 
५. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, 
सातारा, सांगली, कोल्हापूर, यवतमाळ 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सातारा, सांगळी, कोल्हापूर, यवतमाळ 
मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 
१०. वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९ 
११. कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१२. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
१३. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


eon & की 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


